“कृषीपंप वीज जोडणी धोरण-२०२०” 
अंतर्गत सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता 
प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२१/ऊर्जा-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २१ मार्च, २०२३. 


संदर्भ:- १. शा.नि.क्र.संकिर्ण-२०२०/ प्र.क्र.१२१/ऊर्जा-५ / दि.१८.१२.२०२०. 
२. शा.नि.क्र. उविप्र-२०१८/ प्र.क्र.३०/ऊर्जा-५ / दि.१५.०९.२०२१. 
३. शा.नि.क्र.संकिर्ण-२०२०/ प्र.क्र.१२१/ऊर्जा-५ / दि.१७.०३.२०२२. 
४. शा.नि.क्र.निधिवि-२०२२/प्र.क्र.४६/ऊर्जा-५/दि.२९.०३.२०२२. 
५. महावितरण कंपनीचे पत्र क्र.मु.अ. (वितरण)/ग्रावि/कृषीपंप /७१७८/ 
दि.०३.०३.२०२३. 


प्रस्तावना:- 
राज्यात महावितरण कंपनीमार्फत “कृषीपंप वीज जोडणी धोरण-२०२०” संदर्भिय शासन निर्णय क्र.(१) 


अन्वये राबविण्यात येत आहे. सदर धोरणा अंतर्गत दि.०१.०४.२०१८ पासुन पैसे भरुन वीज जोडणीकरिता 
प्रलंबित असणाऱ्या कृषीपंप अर्जदारांना पारंपारिक पध्दतीने वीज जोडण्या महावितरण कंपनीमार्फत देण्यात 
येत आहेत. सदर धोरणाची अंमलबजावणी संदर्भिय शासन निर्णय क्र.(३) अन्वये सुरु आहे. 

मा.उपमुख्यमंत्री तथा मा.मंत्री (ऊर्जा) महोदयांनी दि.२८.०९.२०२२ रोजी घेतलेल्या ऊर्जा विभागाच्या 
आढावा बैठकीत मार्च-२०२२ अखेर प्रलंबित असणाऱ्या १,८०,१०४ कृषीपंपांना मार्च-२०२३ पर्यंत वीज जोडण्या 
देण्याचे निर्देश feos आहेत. यापैकी दि. १४ मार्च, २०२३ अखेर १,३७,८१७ कृषीपंपांना वीज जोडण्या देण्यात 
आल्या आहेत. उर्वरित वीज जोडण्या देण्याचे काम महावितरण मार्फत सुरु आहे. 


संदर्भिय शासन निर्णय क्र.(३) नुसार प्रत्येक वर्षी योजना कालावधीत घेण्यात येणाऱ्या रु.१५०० कोटी 
पर्यंतच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे आवश्‍यक आहे. संदर्भिय पत्र क्र. (4) अन्वये महावितरण कंपनीचा 
सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता घेण्यात येणाऱ्या कामांचा प्रस्ताव प्राप्त झाला असून त्यास अनुसरुन सदर 
कामास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार खालीलप्रमाणे निर्णय 
घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय:- 

१. सदर योजने अंतर्गत सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता ही संदर्भाधीन 
क्र.(३) येथील शासन निर्णयानुसार मान्य योजनेनुसार देण्यास व त्यात नमुद अटी व शर्तीनुसार संदर्भ क्र. (4) 
नुसार प्राप्त प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णयास जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार घटक 
निहाय मागणी नुसार भांडवली खर्च मान्य करण्यात येत आहे. 


२. सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता सर्वसाधारण वर्गवारीतील सुमारे ३८,२१० प्रलंबित कृषीपंप अर्जदारांना 
उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे वीज जोडणी देण्याकरिता येणारा खर्च सुमारे रु.१२९२ कोटी भागभांडवल 
स्वरुपात महावितरण कंपनीस देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर खर्च मागणी क्र.के-११, लेखाशिर्ष 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२१/ऊर्जा-५ 


क्र.४८०१४०९५,०५ पारेषण व वितरण, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका,(०१)(०१) 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनीमध्ये भांडवली गुंतवणूक (महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण 
कंपनीमध्ये भांडवली गुंतवणूक) (कार्यक्रम), ५४, गुंतवणूका या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
३. शासनाने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित या कंपनीमध्ये केलेली सदर भांडवली 
गुंतवणूक ही महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनी मर्यादित मार्फत केलेली भांडवली गुंतवणूक 
समजण्यात यावी. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित या कंपनीने सदर रक्कमेच्या दर्शनी मुल्या 
इतके समभाग महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनी मर्यादित या कंपनीच्या नावे वर्षनिहाय वितरीत 
करावेत. 
४. सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता अनुसुचित जाती वर्गवारीतील सुमारे ४२७१ प्रलंबित कृषीपंप 
अर्जदारांना उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे वीज जोडणी देण्याकरिता येणारा खर्च सुमारे रु.१२३ कोटी 
भागभांडवल स्वरुपात महावितरण कंपनीस देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. महावितरण कंपनीकडे 
उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती विशेष घटक कार्यक्रमाअंतर्गत शिल्लक असलेले 
अनुदान या प्रलंबित कृषीपंपाना वीजपुरवठा देण्याकरिता प्रथम वापरण्यात यावे व सदर अनुदानाची रक्‍कम 
संपुष्टात आल्यानंतर आवश्यक असल्यास उर्वरित कृषीपंपाना वीज जोडणी देण्याकरिता सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य विभागाकडून या प्रयोजनार्थ लेखाशिर्ष उघडण्यात येवून नियतव्ययाची मागणी करण्यात यावी. 
५. सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता अनुसुचित जमाती वर्गवारीतील सुमारे २९५६ प्रलंबित कृषीपंप 
अर्जदारांना उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे वीज जोडणी देण्याकरिता येणारा खर्च सुमारे रु.८५ कोटी 
भागभांडवल स्वरुपात महावितरण कंपनीस देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. महावितरण कंपनीकडे 
उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेअंतर्गत आदिवासी विकास विभागाचे शिल्लक असलेले अनुदान या प्रलंबित 
कृषीपंपांना वीजपुरवठा देण्याकरिता प्रथम वापरण्यात यावे व सदर अनुदानाची रक्कम संपुष्टात आल्यानंतर 
आवश्यक असल्यास उर्वरित कृषीपंपाना वीज जोडणी देण्याकरिता आदिवासी विकास विभागाकडून या 
प्रयोजनार्थ लेखाशिर्ष उघडण्यात येवून नियतव्ययाची मागणी करण्यात यावी. 
६. आवश्यकतेनुसार योजनेच्या मंजूर आर्थिक मर्यादेत तांत्रिक परिमाणांमध्ये सदर योजनेच्या सनियंत्रण 
व समन्वयाकरिता गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या मान्यतेने बदल होऊ शकतो. 
७. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीचा त्रैमासिक प्रगती अहवाल या विभागास सादर करण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२११७२७१८०९१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,  ]२॥५-॥ए] 

PUNDLIK BADGERI 2 


(प्र. पुं. बडगेरी ) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (ऊर्जा) यांचे प्रधान सचिव 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२१/ऊर्जा-५ 


५. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (वित्त) मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) मंत्रालय, मुंबई. 

८. अ.मु.स. (आदिवासी विकास) मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य) मंत्रालय, मुंबई. 

१०.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव,सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनी, फोर्ट, मुंबई. 

१२.अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, प्रकाशगड, बांद्रा (पूर्व), 
मुंबई. 

१३.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर 

१४.महाळेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई 

१५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१६.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१७.अवर सचिव (ऊर्जा-३), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 

१८.कक्ष अधिकारी, (अर्थसंकल्प/व्यय-१६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९.कक्ष अधिकारी (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

२०.निवडनस्ती (ऊर्जा-५), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१.ऊर्जा विभागातील सर्व कार्यासने. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२१/ऊर्जा-५ 


शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२१/ऊर्जा-५ दि. २१ मार्च, २०२३ चे सहपत्र 


DPR for energisation of AG pump through HVDS for 2022-23 under AG policy -2020 


“seo. No. Circle Consumers DPR in Rs Crs tote 200८२ 
in Rs Crs 
Gen ST Nos SC NOS Gen ST Sc 
1 AKOLA 1019 71 302 34.66 2.05 8.71 45.42 
2 BULDHANA 1647 79 293 58.05 2.28 8.45 68.78 
3 WASHIM 1909 97 392 65.60 2.80 11.31 79.71 
4 AMARAVATI 677 165 62 24.80 4.76 1.79 31.35 
5 YAVATMAL 2177 397 313 78.60 11.45 9.03 99.08 
| 6 | BHANDARA 703 16 52 20.28 0.46 1.50 22.24 
7 GONDIA 1012 166 65 34.46 4.79 1.87 41.12 
| 8 | NAGPUR 857 34 63 29.99 0.98 1.82 32.79 
| 9 | WARDHA 514 36 71 14.83 1.04 2.05 17.91 
10 CHANDRAPUR 519 210 124 14.97 | 6.06 | 3.58 24.60 
11 GADCHIROLI 377 245 40 10.87 7.07 1.15 19.09 
VIDHARBHA 11411 1516 1777 387.11 43.73 51.26 482.10 
12 AURANGABAD 1880 42 292 64.77 1.21 8.42 74.40 
13 JALNA 2353 2 226 78.41 | 0.06 | 6.52 84.99 
14 BEED 1999 13 97 68.20 0.37 2.80 71.37 
15 LATUR 3150 26 205 106.67 0.75 5.91 113.33 
16 OSMANBAD 1880 22 197 64.77 0.63 5.68 71.08 
17 HINGOLI 1829 274 331 63.30 7.90 9.55 80.75 
18 NANDED 4321 406 559 150.99 11.71 16.12 178.82 
19 PARBHANI 1389 16 162 45.33 0.46 4.67 50.47 
MARATHWADA 18801 801 2069 642.43 23.10 59.68 725.21 
V&M 30212 2317 3846 1029.54 66.83 | 110.93 1207.31 
20 MUMBAI | oo | | oo | | oo | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 000 | 
21 THANE 34 2 1 0.98 | 0.06 | 0.03 1.07 
22 PALGHAR | 9 | | oo | za 0.26 | 0.00 | | 0.00 | 0.26 
23 RAIGAD 14 | oo | 1 0.40 | 0.00 | 0.03 0.43 
24 RATNAGIRI 2 4 0.17 | 0.06 | 0.12 0.35 
25 SINDUDURG | oo | यी. | | 0.06 | | 0.00 | | 0.00 | | 006 | 
KONKAN 65 4 | 6 | 1.87 0.12 0.17 2.16 
26 A-NAGAR 447 13 58 12.89 0.37 1.67 14.94 
27 NASHIK 16 | oo | 0.46 | 0.00 | | 0.00 | 0.46 
28 DHULE 16 0.46 | 0.00 | | 0.00 | 0.46 
29 JALGAON | 68 1.96 | 0.06 | 0.03 2.05 
30 NANDURBAR 120 514 3 3.46 14.83 | 0.09 | 18.37 
NORTH MAHARASHTRA 667 529 62 19.24 15.26 1.79 36.29 
31 PUNE 977 5 25 33.45 0.14 0.72 34.32 
32 SATARA 1085 5 37 36.57 0.14 1.07 37.78 
33 SOLAPUR 3068 | 86 | 205 104.30 2.48 5.91 112.70 
34 KOLHAPUR 590 3 26 17.02 | 0.09 | 0.75 17.85 
35 SANGLI 1546 7 64 49.86 0.20 1.85 51.91 
WEST MAHARASHTRA 7266 106 357 241 3 10 255 
REST OF MAHARASHTRA 7998 639 425 262 18 12 293 
MSEDCL 38210 2956 4271 1292 85 123 1500 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


